RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४ ] 


शुक्रवार, जानेवारी ८, २०१६ / पौष १८ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जानेवारी २०१६ 

आदेश 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 

क्रमांक आरसीटी . ०३१२ / प्र. क्र . २२८ / पुनर्बाधणी-१६६ / पोल-५ अ. - मुंबई पोलीस अधिनियम (१९ ५१ चा २२ ) च्या कलम -५ ब आणि 
त्यानुषंगाने प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील गृह विभागाच्या अखत्यारितील 
पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहेत : 

या नियमांना “ महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम , २०१६ ” असे संबोधण्यात यावे. 
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०११ मधील नियम -४(१ ) ( अ ) ( अ ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे 


१ . 


२ . 


“ १६०० मीटर धावणे 


" 


२० गुण 


३ . 


महाराष्ट्र पोलीस शिपाई ( सेवाप्रवेश) नियम , २०११ मधील नियम-४(१ ) ( ब ) ( अ ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 


" 


८०० मीटर धावणे 


२५ गुण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


संजय द. खेडेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार ब - ८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी ८, २०१६ / पौष १८ , शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th January 2016 


Order 


MAHARASHTRA POLICE ACT. 

No. RCT. 0312 /CR.228 /Reconstruction - 166 / Pol-5A . - In exercise of the powers conferred by 
clause (b ) of section 5 of the Mumbai Police Act (Mumbai XXII of 1951), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby amending the Maharashtra 
Police Constable (Recruitment ) Rules , 2011 rules regulating recruitment to the post of Police 
Constables in the police force under the Home Department of the Government of Maharashtra , 
namely 

1. These rules may be called the “ Maharashtra Police Constable (Recruitment) 
(Amendment ) Rules , 2016 ” . 

2. The following changes should be done in rule 4 ( 1) ( A ) ( a ) of the Maharashtra Police 
Constable ( Recruitment ) Rules, 2011 : 
“ 1600 Meter running 

20 Marks " 
3. The following changes should be done in rule 4 ( 1) ( B ) (a ) of the Maharashtra Police 
Constable (Recruitment) rules , 2011 : 


“ 800 Meter running 


25 Marks " 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY D. KHEDEKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


